RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 


वर्ष ५ , अंक २३ ] 


गुरुवार, ऑगस्ट २२, २०१ ९ / श्रावण ३१, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ४६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ ९.- महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे काही 
महानगरपालिकांच्या महापौर व उप महापौर यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलण्याची तरतूद करण्याकरिता 
अध्यादेश 


पृष्ठे 
१-४ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ . 


चौक , 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIX OF 2019 . 


AN ORDINANCE 


TO PROVIDE FOR TEMPORARY POSTPONEMENT OF ELECTIONS OF 

THE MAYOR AND DEPUTY MAYOR OF CERTAIN MUNICIPAL 
CORPORATIONS ON ACCOUNT OF ENSUING GENERAL ELECTIONS 

TO THE MAHARASHTRA LEGISLATIVE ASSEMBLY . 


सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ ९. 
महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे काही महानगरपालिकांच्या महापौर व 
उप महापौर यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलण्याची तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 


.. 


( १ ) 


भाग चार - ४६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट २२, २०१९ / श्रावण ३१, शके १ ९ ४१ 


१ . 


१ . 


व्याख्या . 


२ . 


३ . 
१ ९ ४ ९ चा 


~ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे काही महानगरपालिकांच्या महापौर 
व उप महापौर यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदनुषंगिक बाबींसाठी 
तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 

वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
संक्षिप्त नाव व 

( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र महानगरपालिका ( महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे 
प्रारंभ. काही महानगरपालिकांचे महापौर व उप महापौर यांच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अध्यादेश, २०१९ , असे 
म्हणावे . 

( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 

( ३) तो , या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा राज्य शासन , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करील अशा आधीच्या दिनांकापर्यंत अंमलात राहील ; आणि नंतर समाप्त 
होईल. महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियमाचे कलम ७ हे, तो जणू काही एखाद्या महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे तो १९०४ चा 
निरसित करण्यात आला होता असे समजून , हा अध्यादेश समाप्त झाल्यावर लागू होईल. 

या अध्यादेशात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) “महानगरपालिका ” याचा अर्थ, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम किंवा महाराष्ट्र महानगरपालिका १८८८ चा 
अधिनियम याअन्वये घटित केलेली महानगरपालिका, असा आहे ; 

( ख ) एखाद्या महानगरपालिकेच्या संबंधात “ संबद्ध अधिनियम " याचा अर्थ, उपरोक्त खंड ( क ) मध्ये ५ ९. 
निर्दिष्ट केलेला संबद्ध अधिनियम , असा आहे ; 

( ग ) या अध्यादेशात वापरलेले, परंतु यात व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, संबद्ध 

अधिनियमामध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला आहे तोच अर्थ असेल . 
महापौर व उप 

( १) संबद्ध अधिनियमामध्ये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांमध्ये किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या 
महापौर यांच्या कोणत्याही न्यायनिर्णयामध्ये , हुकूमनाम्यामध्ये किंवा आदेशामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, 
निवडणुका पुढे 
ढकलणे व त्यांचा 

( क ) महानगरपालिकेचा महापौर व उप महापौर पदाची निवडणूक, हा अध्यादेश अंमलात आल्याच्या 
पदावधी वाढविणे . दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा कलम १ च्या पोट -कलम ( ३) अन्वये अधिसूचना काढून 

त्याद्वारे राज्य शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येईल अशा आधीच्या दिनांकापर्यंत ( यात यापुढे या अध्यादेशात, 
ज्याचा निर्देश “ उक्त कालावधी ” असा केला आहे ) घेण्यात येणार नाही 

( ख ) उक्त कालावधीनंतर निवडून दयावयाच्या महापौर व उप महापौर यांचा पदावधी हा ,निवडून 
आलेल्या पालिका सदस्यांच्या पदावधीबरोबरच समाप्त होईल . 

( २ ) पोट- कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अध्यादेशाद्वारे वाढविलेला महापौर व उप 
महापौर यांचा पदावधी समाप्त झाल्यानंतर ते संबद्ध अधिनियमान्वये नवीन महापौर ,किंवा, यथास्थिति , उप महापौर 

निवडून येतील तोपर्यंत पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील. 
ज्यांचा पदावधी 

कलम ३ अन्वये ज्यांचा पदावधी वाढविण्यात आला असल्याचेकिंवा, यथास्थिति , वाढविण्यात येत 
वाढवण्यात आला असल्याचे मानण्यात आले आहे, असे सर्व महापौर व उप महापौर , अशा संपूर्ण वाढीव कालावधीत , असे महापौर 
असेल अशा 

किंवा, यथास्थिति, उप महापौर म्हणून सर्व अधिकारांचा वापर करण्यास, सर्व कर्तव्यांचे पालन करण्यास व सर्व 
महापौर व उप 
महापौर यांचे कामे पार पाडण्यास सक्षम असल्याचे मानण्यात येईल आणि सक्षम असतील ; आणि उक्त कालावधीमध्ये 
अधिकार आणि त्यांच्यापैकी कोणीही केलेली कोणतीही कृती, वाढीव कालावधीत अशा महापौराला व उप महापौराला संबद्ध 
विवक्षित कृतींचे अधिनियमाखालील महापौराच्या किंवा, यथास्थिति , उप महापौराच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही अधिकारांचा 
विधिग्राह्यीकरण . 

वापर करता येऊ शकला नाही किंवा, सर्वकिंवा त्यापैकी कोणत्याही कर्तव्याचे पालन करता येऊ शकले नाही किंवा 
सर्वकिंवा त्यापैकी कोणतीही कामे पार पाडता येऊ शकली नाहीत केवळ एवढ्याच कारणावरून , 

अवैध ठरणार 
नाही किंवा त्या कृतींस कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. 


३ . 


• 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट २२, २०१९ / श्रावण ३१, शके १ ९ ४१ 


या अध्यादेशात काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अध्यादेशाद्वारे विद्यमान महापौरांचा व उप महापौरांचा महापौर व उप 
वाढवलेला पदावधी संपण्यापूर्वी किंवा तो संपल्यानंतर , शक्य तितक्या लवकर संबंधित अधिकाऱ्यांद्वारे संबद्ध महापौर यांच्या 

निवडणुका 
अधिनियमांच्या किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांच्या तरतुदींनुसार महापौर व उप महापौर यांच्या निवडणुका 

घेण्याची व्यवस्था 
घेण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 

करणे . 


या अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात आणताना किंवा त्यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे अडचण दूर करणे. 
किंवा या अध्यादेशात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबीच्या बाबतीत संबद्ध अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात 
आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनार्थ 
आवश्यक असल्याचेत्यास दिसून येईल अशी कोणतीही गोष्ट राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे करता येईल . 

या अध्यादेशातील कोणतीही गोष्ट , या अध्यादेशाच्या कलम १ च्या पोट -कलम ( ३ ) मध्ये निर्दिष्ट व्यावृत्ती . 
केलेल्या कालावधीत , अशा महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर लगेचच घ्यावयाच्या महानगरपालिकेच्या 
महापौर किंवा उप महापौर यांच्या निवडणुकीस लागू असणार नाही . 


७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट २२, २०१९ / श्रावण ३१, शके १ ९ ४१ 


२ . 


निवेदन . 
विद्यमान नगरपालिका कायद्यांच्या तरतुदींनुसार , राज्यातील महानगरपालिकेचा महापौर व उप महापौर यांचा 
पदावधी अडीच वर्षे इतका आहे . काही महानगरपालिकांचे महापौर व उप महापौर यांचा पदावधी सप्टेंबर किंवा 
ऑक्टोबर २०१ ९ मध्ये समाप्त होत आहे . 

राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका ऑक्टोबर २०१९ मध्ये घेतल्या जाण्याचा संभव आहे. 
महानगरपालिकांमधील अधिकारी व कर्मचारी तसेच जिल्ह्यांमधील पोलीस कर्मचारी उक्त सार्वत्रिक निवडणुकांच्या 
तयारीमध्ये व्यग्र राहणार आहे आणि ते निवडणूकपूर्व व निवडणुकीनंतरच्या कामांमध्ये पूर्णपणे कार्यरत राहणार 
असण्याचा संभव आहे. उक्त निवडणुकांची कोणतीही परस्पर व्याप्ती आणि नागरी व पोलीस प्रशासनावरील 
कोणताही संभाव्य अवाजवी ताण आणि कायदा व सुव्यवस्थेची कोणतीही समस्या किंवा नागरिकांची होणारी 
कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी, विवक्षित महानगरपालिकांच्या महापौर व उप महापौर यांच्या निवडणुका तीन 
महिन्यांच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या पुढे ढकलणे इष्ट वाटत आहे . 

३ . राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, कायद्याद्वारे 
तरतुदी करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, आणि , म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


चे. विद्यासागर राव, 


मुंबई , 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनीषा पाटणकर -म्हैसकर , 
शासनाच्या प्रधान सचिव , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


